पदोन्नतीच्या पदस्थापनेमध्ये सुधारणा करण्याबाबत 
सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन, गट-अ 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्युसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. २५३/पदुम-१ 
५वा मजला विस्तार, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक :- 98.08.2098 


वाचा :- शासन आदेश क्र.पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.३३४/पदुम-१,दि. ३१ जुले, २०१९. 

शासन आदेशा :- 

पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) पदावरुन सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन (गट-अ) या पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबतचे आदेशा दि. ३१.०७.२०१९ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर 
आदेशान्वये पदोन्नती दिलेल्या खालील सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन (गट अ) यांनी कौटुंबिक/वैद्यकीय 
कारणास्तव त्यांच्या पदस्थापनेमध्ये बदल करण्याबाबत केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने सक्षम प्राधिकारी यांच्या 
मान्यतेने त्यांच्या पदोन्नतीच्या पदस्थापनेमध्ये सुधारणा करुन, त्यांना वाटप झालेल्या महसूली विभागामध्येच 
आता त्यांची स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद रिक्‍त पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्याचे नांव वाटप करण्यात | दि. ३१.०७.२०१९ सुधारित पदस्थापनेचे पद 
क्र. आलेला महसूली | रोजीच्या आदेशान्वये 
विभाग देण्यात आलेली 
पदस्थापना 
Pa | २ ३ ४ ५ 
7 . | डॉ. प्रमोद म. भोयर, नागपूर सहायक आयुक्‍त सहा. आयुक्त पं. रा. 
पश्लुधन विकास अधिकारी, पसं पशुसंवर्धन, (तांत्रिक अधिकारी), 
(विस्तार), सेलू, जि. वर्धा तालपसचि, सेलू, जि. | महाराष्ट्र राज्य Vader 
वर्धा परिषद नागपूर 
२ | डॉ. गगजाननम. दळवी, अमरावती । सहायक आयुक्त सहा. आयुक्त, पशुसंवर्धन 
uae विकास अधिकारी, पसं पशुसंवर्धन, ताळलपसचि मंगळुरपिर, 
(विस्तार, अचलपूर, जि. तालपसचि, चिखली, । जि. वाशिम 
अमरावती जि. बुलढाणा 
३ | डॉ. नरेश प्र. कापगते, नागपूर सहायक आयुक्‍त सहा. आयुक्‍त, ATA, 
uae विकास अधिकारी, पसं पशुसंवर्धन, उपायुक्त | लाखांदूर, जि. भंडारा 
(विस्तार), साकोली, जि. भंडारा कार्यालय, चंद्रपूर 


2. 


2. 


प्रती : 


उपरोक्‍त अधिका-यांनी वरील सुधारित पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे,तसेच त्यांचा रुजू 
अहवाल झासनास d.shedmekheG@nic.in या ईमेल संकेतस्थळावर त्वरीत सादर करावा. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०९१९११५९१६५६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


१. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव. 


Digitally signed by Dilipkumar Shedmekhe 
Date: 2019.09.20 11:18:43 +05'30' 


(दि.ज. SA) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. २५३/पदुम-१ 


२. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य ,औंध ,पुणे-०७. 
३. सहआयुक्त wea (मुख्यालय) पुणे. 


. प्रादेशिक पश्नुसंवर्धन सहआयुक्त, नागपूर/अमरावती. 
. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद नागपूर/ वाशिम/ भंडारा 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ वाशिम/ भंडारा 


७. संबंधित अधिकारी, द्वारा आयुक्‍त पशुसंवर्धन,पुणे. 


निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


